सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये तंत्रज्ञानाव्दारे 
आधुनिकीकरण आणि सुधारणा (SMART- PDS) 
योजनेकरीता नवीन लेखाशीर्ष मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विसउस/ का-४(अथी/5118॥-२205/२०२४-२६/प्र.क्र.५१९ 
जी.टी.हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स, ८ वा मजला, 
लो.टि.मार्ग, मुंबई-४००००१. 
दिनांक : १२/०७/२०२४ 


संदर्भ -अ.ना.पु.व ग्रा.सं.विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५४०/सं.क.,दि.२७फेब्रुवारी,२०२४ 
प्रस्तावना :- 


नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत सुधारणा ही काळाची गरज 
असल्याने Scheme for Modernization and Reform through Technology in Public Distribution 
System (SMART-PDS) ही केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनेची राज्यात सन 2023-2028 (एप्रिल 2023 ते 
मार्च २०२६) या ३ वर्ष कालावधीकरीता अंमलबजावणी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सार्वजनिक 
वितरण व्यवस्थेंतर्गत End to End Computerisation व Integrated Management of Public 
distribution system (IMPDS) योजनेंतर्गत राबविलेल्या तंत्रज्ञानातील सुधारणा टिकवून ठेवणे व भविष्यात 
सदर तंत्रज्ञानाचे अद्ययावतीकरण करणे हा SMART-PDS योजनेचा Gea आहे. 


SMART-PDS योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता तांत्रिक मदत करण्यासाठी राज्य प्रकल्प 
अंमलबजावणी गट (State Project Implementation Team- SPIT) स्थापन करण्यात येणार आहे. 
SMART-PDS योजनेमध्ये केंद्रीकृत क्लाऊड सर्व्हर (Centralised Cloud 88५७) प्रस्तावित करण्यात 
आले आहे. तसेच सदर योजनेंतर्गत Command Control Centre स्थापन करण्यात येणार आहे. सदर 
SPIT, Centralised Cloud Server व Command Control Centre करिता एकूण रु.८,३५,३४,७१६/- 
(आठ कोटी पस्तीस लक्ष चौतीस हजार eal सोळा फक्त) एवढा खर्च येणार आहे. SMART-PDS 
योजनेकरीता येणाऱ्या खर्चामध्ये केंद्र व राज्य यांचा ६०:४० हिस्सा आहे. 


SMART-PDS योजना नव्याने कार्यान्वीत होणार असल्यामुळे दि.२७/०२/२०२४ च्या शासन 
निर्णयान्वये SMART-PDS योजनेकरिता येणाऱ्या खर्चाकरिता नवीन लेखाशिर्ष प्राप्त करण्याची कार्यवाही 
करणेबाबत वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालयास सूचित करण्यात आले आहे. त्यास अनुसरुन नवीन 
लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

Scheme for Modernization and Reform through Technology in Public Distribution 
System (SMART-PDS) योजनेकरिता येणाऱ्या खर्चाकरिता पुढीलप्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/ का-४(अथी/51181-2058/२०२४-२६/प्र.क्र.५१९ 


मराठी :- 
बाब  केंद्रहिस्सा७०%%) | TBAT FSET ४०%) 
मागणी क्र. एम-२ एम-२ 
प्रधान लेखाशिर्ष | २४०८-अन्न साठवण व वखार २४०८-अन्न साठवण व वखार 
SUE ०१,अन्न ०१,अन्न 
लेखाशिर्ष 
गौणशिर्ष १०१,प्रापण व पुरवठा १०१,प्रापण व पुरवठा 
गटशिर्ष (०५) सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या । (०५ सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या 
कार्यान्वयन पध्दतीचे बळकटीकरण करणे. | कार्यान्वयन पध्दतीचे बळकटीकरण करणे. 
उपगटकशिर्ष (०५)(०४) सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये | (०५)(०५) सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये 
तंत्रज्ञानाद्वारे आधुनिकीकरण आणि तंत्रज्ञानाद्वारे आधुनिकीकरण आणि 
सुधारणा सुधारणा 
(SMART-PDS) (दत्तमत) (केंद्र हिस्सा (SMART-PDS) (दत्तमत)(राज्य हिस्सा 
६०%) (कार्यक्रम) (२४०८०८५२) १७, ४०%) (कार्यक्रम) (२४०८०८६१) १७, 
संगणक खर्च संगणक खर्च 
इंग्रजी :- 
Description Central Share(&0%) State Share (४०%) 
Demand No M-2 M-2 
Major Head २४०८--००५ Storage and | 280¢-Food Storage and 
Warehousing Warehousing 
Sub Minor Head 04, Food 04, Food 
Minor Head 904,Procurement and Supply 904,Procurement and Supply 
Sub Head (04) Strengthening the | (04) Strengthening the 
implementation system of Public | implementation system of Public 
Distribution System Distribution System 
Sub Head (04)(08) Modernization and Reform | (०५)(०५) Modernization and 
Description through Technology in Public | Reform through Technology in 
Distribution System (SGMART-PDS) | Public Distribution System 
(Voted) (Central Share ६०% (SMART-PDS) (Voted) (State 


(Scheme) (२४०८०८५२) 
१७ ,;Computer Expenditure 


Share 80%)(Scheme)(280202§9) 


१७ sComputer 


Expenditure 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/ का-४(अ्थी/51181-20)5/२०२४-२६/प्र.क्र.५१९ 


सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र. १९४७ दि.२६.०३.२०२४, वित्त विभागाच्या 
अनौ. संदर्भ क्र. १६० दि. २७.०३.२०२४ अन्वये तसेच मा. महालेखापाल कार्यालयाच्या अनौ.संदर्भ क्र. १८७ 
दि. १३.०५.२०२४ च्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२४०७१२१४४४४५०७०६ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BHAGAWAN 0 GHADGE 
NMENT OF MAHARASHTRA, 


RI 
FOOD CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER 
PROTECTION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=594768d258a8666080fc21067f8670c4d2 


(भगवान दत्तात्रय घाडगे) 
वित्तीय सल्लागार व उप सचिव. 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 
३. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा. मंत्री, वित्त यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा. विरोधी पक्ष नेते (विधानसभा, विधानपरिषद) 
६. मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, यांचे खाजगी सचिव. 
७. मा. मंत्री / राज्यमंत्री (सर्वीयांचे खाजगी सचिव. 
८. मुख्यसचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
९. अपरमुख्य सचिव, (वित्त) महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.मा.सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 
११. महालेखाकार, महालेखापाल कार्यालय, मुंबई / नागपूर 
१२. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
१३. सर्व जिल्हाधिकारी, 
१४. नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई. 
१५. सर्व उप आयुक्‍त (पुरवठा), 
१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१८. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी / सर्व अन्नधान्य वितरणअधिकारी, 
१९. सर्व उपनियंत्रक (शिधावाटप) कार्यालये. 
२०. सर्व सहसचिव/उपसचिव, अ.ना.पु. व ग्रा.सं.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२१. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महा संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
२२. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


